छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव 
विकास संस्था (सारथी), पुणे या संस्थेसाठी सन 
२०२१ -२२ व सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात खर्च 
करण्यास मान्यता मिळणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सारथी २०२३/प्र.क्र.९३/का.१४२५-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २९ फेब्रुवारी, २०२४ 


संदर्भ :- १. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२ एप्रिल, २०२३ 
२. छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे यांचे पत्र 
क्र. सारथी पुणे/लेखा/निधी मागणी/२०२३-२४/७८४ दि.२५/०९/२०२३ 
३.नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.सारथी-२०२३/प्र.क्र.१०२/का.१४२५,दि.०२.०५.२०२३ 
४.नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.सारथी-२०२३/प्र.क्र.१०२/का.१४२५-अ, दि.०३.०७.२०२३ 
५.नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. सारथी-२०२३/प्र.क्र.१०२/का.१४२५-अ, 
दि. २४.११.२०२३ 
शासन निर्णय :- 
छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे या कंपनीस सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता " मागणी क्र.ओ-२, २२२५ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर 
मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, ०३ मागासवर्गीयांचे कल्याण, १०२ आर्थिक विकास (०१) 
मराठा, कुणबी, कुणबी मराठा, मराठा कुणबी यांचे कल्याण (०१) (09) छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, 
प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) ( २२२५ F ५२१)" या लेखाशिर्षांतर्गत छत्रपती शाहू महाराज 
संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे या कंपनीच्या आस्थापना व इतर बाबीसाठी 
अनुदान अर्थसंकल्पीत केळे आहे, त्यासाठी आवश्‍यक निधी खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यात येत आहे. 


(रक्‍कम लाखात) 
अ.क्र उद्दिष्ट अर्थसंकल्पित ' झालेला खर्च शासनाच्या मान्यतेने fad 
अनुदान करावयाचा निधी 
Eo १०-कंत्राटी सेवा ६००.०० २३९.०० १५०.०० 
२ । ३६-सहायक अनुदान (वेतन) ६००.०० ६०.०० १५०.०० 


२. छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी ), पुणे या संस्थेसाठी 
सन २०२३ -२४ करिता उपरोक्त एकूण रुपये ३,००,००,०००/- (अक्षरी BAM कोटी फक्त) इतका निधी 
कोषागार कार्यालय यांना आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना राज्य शासनाची कार्यनियमावली, 
वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पिय नियम पुस्तिकेतील तरतुदी व सर्व अटी व शर्तीचे पालन करणे ही 
जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी म्हणून छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था 
(सारथी), पुणे तसेच आहरण संवितरण अधिकारी म्हणून मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी छत्रपती शाहू 


शासन निर्णय क्रमांकः सारथी २०२३/प्र.क्र.९३/का.१४२५-अ 


महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे यांची राहील. तसेच वितरीत करण्यात 
आलेले रुपये ३,००,००,०००/- (अक्षरी रू.तीन कोटी फक्त) इतके अनुदान नमूद उदिष्टासाठी व उपलब्ध 
निधीच्या मर्यादेत खर्च होईल याची नियंत्रक अधिकारी म्हणून व्यवस्थापकीय संचालक, (सारथी), पुणे 
तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांची जबाबदारी राहील. 

३. छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे या कंपनीसाठी 
उपरोक्त बाबींसाठी होणारा खर्च हा सन २०२३-२४ साठीच्या असलेल्या उपरोक्‍त लेखाशीर्षाखालील 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

४. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ 
मधील दिलेल्या सूचनेनुसार प्राप्त अनुदानाखाली खर्च करण्याची दक्षता सारथी पुणे यांनी घ्यावी. 

५. सदरचा शासन निर्णण हा वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.९५/२०२४/व्यय ८, 
दि. १६०.२ २०२४.अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२९११३९४०००१६ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VILAS DNYANOBA LAD 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=e5ad43a1d1271b9f27d66550f26003fda8a6ee4b6d27fe7 
O8aec6ad5d24e8511, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=A2939F426B7A0C7B7ADCBDB9EF405DFECDOB88D 
1£94A1818DAF4B9F 1 D6ACEC4B, cn=VILAS DNYANOBA LAD 
Date: 2024.02.29 13:36:02 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 
3. मा.उपमुख्यमंत्री (नियोजन) यांचे सह सचिव. 
४.अध्यक्ष, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे-४११ 
६. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 
७. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 
८. प्रधान महाळेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरीक्षा),महाराष्ट्र-१,मुंबई. 
९. व्यवस्थापकीय संचालक, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था 
(सारथी), पुणे-४११ ००१. 
qo. सह सचिव/उप सचिव (सर्व) नियोजन विभाग,मंत्राळय, मुंबई. 
११.उप सचिव (व्यय ८), वित्त विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
१२. कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प (का.१४२४), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे. 
१५. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 
१६.वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे 
१७. निवडनस्ती (का-१४२५-ओ.. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


